जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक 
कार्यक्रम सन २०२४-२५ अंतर्गत 
भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल 
कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत 
निधी वितरण. (मागणी क्र.टी-९) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.०३/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०९ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.३४/ अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.८०/ अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४. 
३) आदिवासी विकास विभाग, नस्ती क्र.आविवि-०८२४/प्र.क्र.9६/का-०८. 

प्रस्तावना- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षातील निधी वितरणासंदर्भातील सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या नुसार वित्त 
विभागामार्फत आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक वर्ष सन २०२४-२०२५ चा अर्थसंकल्पित 
निधी प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) ६० ते Wo टक्के मर्यादेत वितरणासाठी उपलब्ध 
करून देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने सद्यस्थितीत जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (BEAMS) 
वितरणासाठी उपलब्ध करून दिल्याप्रमाणे ४० % मर्यादेतील निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अंमळबजावणी करण्यात येत असलेल्या 
“भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना” या योजनेंतर्गत आदिवासी भागातील 
कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्याच्या अनुषंगाने आदिवासी महिला व बालकांना परिपुर्ण उष्मांकाचा 
आहार देण्यात येत आहे. सदर योजनेकरीता उपरोक्तप्रमाणे ४०% निधी वितरीत करण्यात आलेला 
आहे. सदर योजनेचे महत्व व संवेदनशिळता तसेच वित्त विभागाकडून वितरणासाठी उपलब्ध निधी 
विचारात घेऊन योजनेकरीता सन २०२४-२५ या वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतूद १००% मर्यादेत 
उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात संदर्भाधीन क्र.३ येथील नस्तीवर वित्त विभागास प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला होता. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने या योजनेकरीता अर्थसंकल्पित 
तरतूदीच्या ६० % मर्यादेतील तरतूद वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेली आहे. या अनुषंगाने वित्त 
विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेत यापुर्वी वितरीत निधी विचारात घेऊन 
उर्वरीतर२३०% वितरणासाठी उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२४-२५ अंतर्गत मागणी क्रमांक टी-९ 
मधील भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना ()९८२९०००४)या योजनेकरीता 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या स्तंभ-५ प्रमाणे २०% निधी संबंधीत नियंत्रक अधिकारी तथा 
जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 


3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. वित्त विभागाच्या वाचा येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांच्या धर्तीवर कार्यक्रम 
खर्चाकरीता आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊमाहीसाठी (माहे डिसेंबर,२०२४ अखेर) जिल्हा वार्षिक 
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत go टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने त्या अनुषंगाने 
निधीच्या विनियोगाचे नियोजन करावे. 

षु. सदर anes निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये 


प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व अनौ.सं.क्र.८२५/ २०२४/ व्यय-१४, 
दि.४.०९.२०२४ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०९१०५८२३७४२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 


DEVARAM 
BHAWARI 


2.5.4.20=€2f5429d49742f96b79e4293421ba2df 
a8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E635 
11160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CE 
ASA, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 

Date: 2024.09.09 15:58:23 +05'30' 


(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१ 
२ 

३. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई. 
४. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
६. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


७. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.०३/ का.६, दि. ०९ सप्टेंबर,२०२४ Ae 
विवरणपत्र 

(रू.हजारात) 

अ.क्र जिल्हा बाब क्र. अर्थसंकल्पित सदर शासन निर्णयान्वये 

तरतूद सन २०२४- | वितरीत करण्यात येत 

२५ असलेली २०% तरतूद 

i ae ॥ 2 3 बित . = il 
भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना ()९२९०००४) 

ea अमरावती ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १२००००.०० २४०००.०० 
२ | अहमदनगर | ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६४०००.०० १२८००.०० 
३ | गडचिरोली । ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १७२९२५.०० ३४५८५.०० 
४ | गोंदिया ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६२०००.०० १२४००.०० 
५ । चंद्रपूर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १२७०००.०० २५४००.०० 
६ | जळगाव ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३५०००.०० ७०००.०० 
७ | ठाणे ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १५००००.०० ३००००.०० 
८ | धुळे ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २२००००.०० ४४०००.०० 
९ | नंदुरबार ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६१८३२९.०० १२३६६५.८० 
ae o | नांदेड ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५५०००.०० ११०००.०० 
| 99 | १ | नागपूर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १९२००.०० ३८४०.०० 
१२ | नाशिक ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २१५०००.०० ४३०००.०० 
१३ | पालघर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३७९९५६.०० ७५९९१.२० 
१४ । पुणे ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २००००.०० ४०००.०० 
१५ | यवतमाळ ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०१८९६.०० २०३७९.२० 
१६ । रायगड ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३९२२४.०० ७८४४.८० 
१७ | धाराशिव ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) । ,०० ०.२० 
१८ | सोलापूर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) i कळ, ,०० ०.२० 
एकूण २३९९५३२.०० ४७९९०६.४० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


